सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


असाधारण 


प्राधिकृत 


प्रकाशन 


क्र . ४ ] 


शुक्रवार , दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१ ९ : माघ १ ९ , शके १ ९ ४० 


[किंमत ०.०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


( नगरपरिषद प्रशासन विभाग ) 


वाचा : 


आदेश 
क्र .२०१९/ नपाप्र / का -१/ टे-७/सीआर- १.- दिनांक ०७/ ०२/ २०१९.- ज्याअर्थी 
नगरपरिषद किनवट येथे उक्त वाचा क्र .१ मधील तरतूदीनूसार , अध्यक्ष 
नगरपरिषद किनवट यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक २२/ ०१/ २०१९ रोजी आयोजित 
केलेल्या सर्वसाधारण सभेत उक्त वाचा क्र .२ नूसार नामनिर्देशित सदस्य 
नियूक्त केल्याबाबत सभेचा कार्यवृतांत उक्त वाचा क्रं .३ अन्वये या कार्यालयास 
सादर केला आहे . 

त्याअर्थी मी अरुण डोंगरे , जिल्हाधिकारी नांदेड उक्त वाचा क्रं .२ 
नूसार प्राप्त झालेल्या अधिकारा अन्वये असे जाहीर करतो की , नगरपरिषद 
किनवट येथे दिनांक २२ /०१/ २०१ ९ रोजी आयोजित सर्वसाधारण सभेत 
खालीलप्रमाणे दर्शविल्यानूसार नगरपरिषदेच्या नावासमोरील उमेदवार 
नामनिर्देशित परिषद सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. 


, 


१. नगर विकास विभाग , मुंबई यांचे कडील शासन परिपत्रक संकीर्ण 

२०१६ /प्र.क्र .४६६/ नवि-२० , दिनांक २१/१२/२०१६ 
२. महाराष्ट्र नगरपरिषदा व नगरपंचायत ( नामनिर्देशित सदस्याची 

अर्हता व नियूक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम , २०१० . 
३. अध्यक्ष, नगरपरिषद किनवट यांचा अहवाल दिनांक २२ /०१/ २०१९ . 


अ.क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नियूक्त नामनिर्देशित परिषद सदस्याचे नांव 


१ . 


किनवट 


ओध्दीवार बाबूराव लच्छन्ना 


दिनांक : ०७/ ०२/ २०१९ 
ठिकाण : नांदेड 


अरुण डोंगरे 


जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


औ . भाग - १- अ ( असा .)- १ 

१ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . अजय शिवाजी गंगावणे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


